महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांची 
भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक मर्यादा एका वित्तीय वर्षांत 
आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम 
(२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप 
खंड () मध्ये दिलेल्या मर्यादेत ( सद्यस्थितीत रु.पाच लाख) 
सिमित ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्रमांक : भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/सेवा-४ (का.१३-अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा: १ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्डान मंत्रालय (पेन्हान आणि पेन्हान भोगी 

कल्याण विभाग), नवी दिल्ली, अधिसूचना क्रमांक: जीएसआर ९६, दिनांक १५/६/२०२२ 

२) FRA Wen, कार्मिक, लोक शिकायत sift tar मंत्रालय (पेन्हान आणि पेन्हान भोगी 
कल्याण विभाग), नवी दिल्ली, कार्यालयीन seat (Office Memorandum), क्रमांक: F.No.3/ ६/ 
2029-P&PW (F), दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/का.१३-अ, 
दिनांक: १८ एप्रिल, २०२३. 

-: परिपत्रक :- 


भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्हान मंत्रालय (SM आणि tar भोगी कल्याण 
विभाग) यांच्या संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक १५/६/२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह 
निधी (केंद्रीय सेवा) १९६० मधील नियम क्रमांक ७, ८ व १० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने, 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधीळ नियम क्रमांक ८ मध्ये, 
“वित्तीय वर्षातील नियमित वर्गणी व थकबाकी मिळून येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), 
उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक 
नसेल ”, अशी सुधारणा तसेच अनुषंगिक नियम क्रमांक ७ व नियम क्रमांक ११ मध्ये सुधारणा संदर्भाकित क्रमांक ३ 
येथील दिनांक १८/०४/२०२३ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाने संदर्भांकित क्रमांक २ येथील दिनांक ११/१०/२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये, “भविष्य 
निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील थकबाकीसह येणारी रक्‍कम 
आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप 
खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा ( सद्यस्थितीत रु.पाच लाख) अधिक नसावी ” याबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या 
सूचना सर्व मंत्रालय/विभागांना त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या तसेच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणण्याबाबत देण्यात आल्या आहेत. 


३. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मध्ये अधिसूचना दिनांक १८/०४/२०२३ नुसार 
सुधारणा केल्यावर केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


(अ) भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/सेवा-४ (का.१३-आ) 


3. 


थकबाकीसह येणारी रक्‍कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (2) च्या 
खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा ( सद्यस्थितीत 
रु.पाच लाख) अधिक नसावी. 


वर्गणीदाराची महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी जर रु.पाच लाखापेक्षा 
(नियमित वर्गणी + थकबाकी रक्‍कम मिळून) कमी जमा झालेली असेल तर त्या वित्तिय वर्षासाठी 
अशा वर्गणीदाराच्या बाबतीत उर्वरित महिन्यांसाठी वर्गणी जमा करताना एकूण वर्गणी रु.पाच 
लाखाच्या मर्यादेतच जमा करावी. 


तसेच उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६% प्रमाणे वर्गणी जमा केल्यानंतर , सदर वर्गणीची 
रक्‍कम रु. पाच लाखापेक्षा जास्त होत असेल तर, उर्वरित महिन्यांची वर्गणी जमा करणे थांबवावे. 
gan वर्गणीदारासाठी उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६ % वर्गणी वजा करावयाची अट 
शिथिल करण्यात यावी . 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


व कार्यालय प्रमुख यांनी उपरोक्‍त सूचना त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या तसेच 
भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांच्या निदर्शनास आणावी. 


8. 


हे परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५८/२३/कोप्र.४,दिनांक 20/99/2023 अन्वये 


दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


षु . 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३१२०११५३८११४५०७ असा आहे. हे seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 
. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT SAJANIKAR 

> R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=47 1c7cbe63d1 19adc5855a3c23ed95de986c1c7bc41d6f6c 
dd3767b3ebe74c82, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=217003E42C820EC29C89162937F98929453CC6295 
B34F71EA285041053A66AA7, cn=PRASHANT SAJANIKAR 


Date: 2023.12.01 15:37:52 +05'30' 


(प्रशांत साजणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
४. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 
. सर्व मा.संसद सदस्य, मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


७. विधानमंडळाचे सभापती व अध्यक्ष यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
१०. *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद, 
११. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद, 
१२. *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/सेवा-४ (HT.93-31) 


१३. *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

१४. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१५. *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 

१६. *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद; मुंबई, 

१७. “राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१८. *सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

१९. *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, (१० जादा प्रतींसह) 
२०. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, (१० जादा प्रतींसह) 

२१. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, (१० जादा प्रतींसह) 
२२. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर, (१० जादा प्रतींसह) 
२३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता ५ प्रती) 


es 


२४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधान भवन, मुंबई Yoo 032 (१० प्रती) 


२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२७. मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी ळेखा), कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
२८.सर्व विभागीय आयुक्त, 

२९. सर्व जिल्हाधिकारी, 

३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


३१. भारतीय लेखा परीक्षा आणि लेखा विभाग, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, 


भविष्य निर्वाह निधी शाखा, जुनी.सी.जी.ओ.बिल्डिंग, न्यू मरीन लाईन्स, १०१ महर्षि कर्वे रोड, 
मुंबई- ४०० ०२० (५० जादा प्रतींसह) 

३२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 


३४. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख 


(मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 
३५. मंत्रालय मध्यवर्ती ग्रंथालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 
३६. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
३७. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), त्यांनी हे आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३८. निवडनस्ती 
* पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


